केंद्र पुरस्कृत झालेय पोषण आहार 
योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण 
करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७६४) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय७७४) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२३/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०७ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 
3) केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे पत्र H.F.No.3-8/2020-Desk (MMD), दि.२३.०४.२०२० 
व दि.९.०६.२०२० 
४ शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.शपोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली 
महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून 
दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ३३ टक्के मर्यादेत खर्चासाठी 
नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. अनुसूचित जाती उप योनर्जेतर्गत शालेय शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावयी 
करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकासलठी केंद्र हिस्सा 
रु.१०२३.८४ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.६८२.५६ लाख वितरीत करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून 
संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत शाळेय पोषण आहार या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात मागणी क्र.एन-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण मधील मध्यान्न भोजन योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ च्या आर्थिक 
वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून वित्त विभागाने मान्यता दिल्याने केंद्र हिस्सा २५टक्के तर राज्य हिस्सा ४० टक्के मर्यादेत 
केंद्र व राज्य हिस्सा यासाठी पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
क्र योजनेचे नांव व लेखाशिर्ष सन २०२०-२१ मधील । सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीय तरतूद | करण्यात येत असलेली तरतूद 
ण ARMS भोजन योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) १२०००.०० ३०००.०० 
(२२०२आय७६४) 
२  ।मध्यान्न भोजन योजना ५०००.०० २०००.०० 
(राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२आय७७३) 
एकुण 4(9000,00 4000,00 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२३/अर्थसंकल्प (विघयो) 


2 उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.५०००.०० लाख (अक्षरी रुपये पाच हजार लाख फक्त) इतर निधी प्रशासकीय विभाग 
प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
येत आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना 
करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय 
अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग व झालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५५५/२०२०/ 
व्यय-५, दि.१७.११.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१११२३४०८३३२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


tally sig 


Prashant Pundlik 2" 


5A. 
6 क 
serialNumber=5599270e38b296e5e5d814ff5976561a3ec66d875aeb42 
a g h 5d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2020.12.11 12:38:50 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


int Pundlik Wagh 
harashtra, ou=Social Justice & Special 


= , st=Maharashtra, 
-290a7221620636ede8425d6a870aa0240f18d 


प्रत, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण विभाग (प्रशिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


१.01 se य य टी ती 


Ss 


पृष्ठ २ पैकी २ 


